राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजनेंतर्गत 
सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
केंद्र हिश्याचा व राज्य हिऱ्याचा पहिल्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र ५५./३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १४ जुले, २०२० 


वाचा - 


१. केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफनं.३६-२८/२०१७- By, विस्तार कक्ष, 
दि.०६.०५.२०२० ची तीन पत्रे 

२. संचालक आत्मा यांचे पत्र क्र.आत्मा//प्र.क्र.०१/ लेखा /निवि/राही/३२९/२०, दि.०२.०६.२०२० 

३. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकिर्णर०२०/प्र.क्र.५५/३-ओ दि.२७/०४/२०२० 

४. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४/०५/२०२० 

प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी एकूण रु.१२७.२८ 
कोटी रकमेचा राज्य कृती विस्तार आराखडा (SEWP) तयार करण्यात आला असून तो राज्य 
प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) मान्यतेने केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या मंजूरीसाठी सादर 
करण्यात आला होता. त्यानुसार सदर योजनेच्या अंमलबजावणी च्या वार्षिक कृति आराखड्यास 
दि. २७/०४/२०२० अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ करिता आत्मा योजनेकरिता दि. ०६/०५/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये केंद्र sara सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १९७९.२६लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु. 
२९६.३९लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. २३६.१० लक्ष असा एकूण रु. २५११.७५ लक्ष निधी 
वितरीत केला आहे, त्यानुषंगाने समरुप राज्य हिऱ्याचा एकूण रु. १६७४.५० लक्ष(सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा रू १३१९.५१ लक्ष अनुसूचित जाती प्रवर्ग रू.१९७.५९ लक्ष--अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
रू.१५७.४० लक्ष) वितरित करण्यबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त कृषि यांनी दि. ०२/०६/२०२० च्या 
पत्रांनवये शासनास सादर केला आहे. 


uy, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2020 /प्र.क्र ५५./३-अ, 


सद्यस्थितीत कोविड-१९ च्या अतिरेकामुळे वित्त विभागाने दि. ०४/०५/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये केन्द्र तसेच राज्य हिस्स्याचा wad ३३ टक्के निधी वितरित करण्याबाबतचे आदेश 
निर्गमित केले आहे. तथापि वित्त विभागाने प्रस्तुत प्रकरणी दि ०१/०७/२०२० रोजी दिलेल्या 
निदेशानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केन्द्र हिस्स्याचा १५ टक्के निधी रू. २९६.८८ लक्ष व राज्य 
हिस्स्याचा १५ cab निधी रू. १९७.९२ लक्ष या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी वितरीत करण्याची आणि अनुसूचित जाती व 
जमाती प्रवर्गाच्या निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा 
रु. २९६.८८ लक्ष ( रुपये दोन कोटी शाहान्नव लक्ष अठ्ठ्यांशी हजार फक्त) व त्यास समरुप राज्य 
हिऱ्याचा रु . १९७.९२ लक्ष ( रुपये एक कोटी सत्त्यांन्नव लक्ष Arad हजार फक्त) निधी चालू 
वर्षी पहिल्या हप्त्यात अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमळबजावणी 
करावी, तसेच सदर खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन,१०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, 

(०१ माहिती व प्रचार, (09) (४४ - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 


ब) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, 

(०१ माहिती व प्रचार, (०१) (४३) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 

(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ४४३६), ३३ अर्थसहाय्य 


आयुक्‍त (कृषि) यांनी या योजनेसाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन योजनेंतर्गत उद्दिष्ट निहाय अंमलबजावणीच्या सविस्तर सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना 
निर्गमित कराव्यात, त्यामध्ये पुढील प्रमुख बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात. 


लाभार्थी निवडताना अत्यल्प व अल्प भू-धारक, महिला शेतकरी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 
प्राधान्य देण्यात यावे व अशा लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ळाभाबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवाव्यात. 


या कार्यक्रमाचे मुल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडुन (Third Party Evaluation) करून घ्यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र ५५./३-अ, 


सन २०२०-२१ मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी तालुका कार्यालये/ पंचायत 
समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी तसेच, ती यादी कृषि विभागाच्या 
वेबसाईटवर देखील प्रदर्शित करावी 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 


भं आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


८. gamer निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस 
प्रणालीव्दारे वितरीत करावा. 


९. सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे ळलेखापरिक्षीत केलेली 
उपयोगिता WATTS ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


१०. सदर ara निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भक्रमांक १५५/१४३१ दि. 
२५/०६/२०२० तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भक्रमांक १०२/२०२०/व्यय-१ 
२९/०६/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१४१६५४५३८१०१ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


As h O k M a rot 4 ever bd 708717 bb4bef92b6886 


Atram oy ee 
( अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती - 
१.मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२.मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र ५५./३-अ, 


४.आयुक्‍्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५.संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

६.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून ) 
७.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१०.संचालक वनामती, नागपूर 

११.उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 

१२.सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१४.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६.कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१९.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२०.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

२१.कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


